सन २०१७ ते 2022 या कालावधीमध्ये संगणकीय 
प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने आंतरजिल्हा बदली 
झालेल्या व अद्याप मूळ जिल्हा परिषदेने कार्यमुक्त न 
केलेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४३८/आस्था-१४ 
24, ASE पथ, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा : शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०२२/प्र.क्र.५३८/आस्था-१४,दि.०२.१२.२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
शासन निर्णय क्र.: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५३८/आस्था-१४,दि.०२.१२.२०२२ मधील अ.क्र.१० 
“विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेता दि .०१.०४.२०२३ ते दि.३०.०४.२०२३ पर्यंत शिक्षकांच्या कार्यमुक्‍तीचे 
प्रशासकीय आदेशा निर्गमित करावेत व कोणत्याही परिस्थितीत दि.०१.०५.२०२३ ते दि.३१.०५.२०२३ 
या कालावधीत अशा शिक्षकांना प्रत्यक्ष कार्यमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही करावी” 
याऐवजी 
“विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेता दि .०१.०४.२०२३ ते दि .१५.०४.२०२३ पर्यंत शिक्षकांच्या 
कार्यमुक्‍तीचे प्रशासकीय आदेश निर्गमित करावेत व कोणत्याही परिस्थितीत दि .१६.०४.२०२३ ते 
दि.३०.०४.२०२३ या कालावधीत अशा शिक्षकांना प्रत्यक्ष कार्यमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही करावी” 
असे वाचावे 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२२७११२६५८९०२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


p fa S h a nt Digitally signed by Prashant Patil 

DN: cn=Prashant Patil, o=Rural 

development Department, ou, 
bg email=prashant.patil@nic.in, c=IN 
at | Date: 2023.02.27 17:32:34 +05'30' 

(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१ 
२ 


3 
to} 


मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (ग्रामविकास) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


*-> rer (i r— 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५३८/आस्था-१४ 


५) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

७) मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९) सर्व विभागीय आयुक्त, 

१०) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

99) उपायुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये (सर्व विभाग) 

१२) सर्व शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद 

१३) निवडनस्ती कार्यासन आस्था.१४, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


